सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन, २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - १२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ७० 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, ७१ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
१०७ ९ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले. 


१०८८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री.बी.एस.गायकवाड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर, बदनापुर , यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


जिल्हा न्यायाधीश १ व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती बी.के.पाटील.दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , बदनापुर यांचा 
दिनांक ०३/०८/२०२० ते ०७/०८/२०२० या ( ०५ ) दिवसांची अर्जीत रजा 
मंजुर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे. 
जालना , ३० जुलै, २०२० . 

एस.जी.वेदपाठक, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


क्र ./ ( प्रशा) / २८४८ / २०२० - जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे श्रीमती 
बी.के पाटील दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापुर, यांची दिनांक ०३ / ०८ / 
२०२० ते दिनांक ०७/०८/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ,रजेच्या पुर्वी दिनांक ०१/०८/२०२० व ०२/०८/२०२० आणि रजेनंतर 
दिनांक ०८/०८/२०२० व ० ९ / ०८ / २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टयांचा फायदा, 
दिनांक ३१/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी.के.पाटील हया सदरील रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , बदनापुर , 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी.के पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश क स्तर ,बदनापुर, म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश, जालना , यांचा दिनांक २५/०७/२०२० ते ३१/०७/२०२० 
पर्यंतची एकूण ( ०७ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ ( प्रशा)/ २९ ५०/ २०२० . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, 
जालना, यांना दिनांक २५/०७/२०२० ते दिनांक ३१/०७/२०२० पर्यंतची 


औ . भाग १-४२ 


१०७ ९ 


१०८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , जालना , यांचा दिनांक २४/०८/२०२० ते ३१/०८/२०२० 
पर्यंतची एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


एकूण ( ०७ ) दिवसांची परावर्तीत रजा ,रजेनंतर दिनांक ०१/०८/२०२० व 
०२/०८/२०२० रोजीच्या शासकीय सट्टीचा फायदा , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.पी.पी. कुलकर्णी, हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश, जालना , म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी 
जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून 

जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालाधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री . एस.बी.कोहाळे, जिल्हा न्यायाधीश-६, व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना , यांनी सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
जालना , ०६ ऑगस्ट , २०२० . 

श्रीमती एस.के. केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./ ( प्रशा)/३१४२/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, 
जालना , यांना दिनांक २४/०८/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेपुर्वी दिनांक २२/०८/२०२० व २३ / 
०८/२०२० आणि रजेनंतर दिनांक ०१ / ० ९ / २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा, दिनांक २१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०२/ ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.पी.पी. कुलकर्णी, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश, जालना , म्हणुन काम करीत राहिले असते. 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : १ ) श्री.एस.जी.वेदपाठक ,जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना , यांचा दिनांक २७/०७/२०२० ते २८/०७/२०२० या 
( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्रशांत पी . कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश-७, व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, जालना , म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ ( प्रशा) /३१४१/२०२०.-प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.एस.जी.वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना, यांना दिनांक २७/०७/२०२० व २८/०८/२०२० या ( ०२ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत. 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालाधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
दिनांक २२/०८/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंतचे तातडीचे कामकाज , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना, यांनी अणि दिनांक 
०१ / ० ९ / २०२० रोजीचे तातडीचे कामकाज जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळवे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


जालना , २१ ऑगस्ट , २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.जी.वेदपाठक , हे सदरील परिवर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना , म्हणून काम करीत राहिले असते. 

उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.जी.वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणून जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


श्रीमती एस.के. केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परिवर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.व्ही.जी.रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-४, व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळले . 


वाचा : - श्री . एस . टी . चिकणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 
जालना , यांचा दिनांक २४/०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० पर्यंतची एकूण ( ०६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सदरील परिवर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, २० ऑगस्ट , २०२० . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती एस.के. केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./ ( प्रशा ) /३१४५/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे श्री . एस . 
टी . चिकणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना , यांना दिनांक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन, २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१०८१ 


२४/०८/२०२० ते दिनांक २ ९ / ०८ / २०२० पर्यंतची एकूण ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक २१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 
ते दिनांक ३१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 


उपरोक्त वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम.वाय.डोईफोडे, 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, ०५ सप्टेंबर, २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टी . चिकणे हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना, म्हणून काम करीत राहिले असते . 


एस.जी.वेदपाठक , 

, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टी . चिकणे, हे 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना, म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त्त अर्जित रजेच्या कालाधीतील दिनांक २२/०८/२०२० रोजी 
श्रीमती एम.वाय.डोईफोडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
आणि दिनांक २३/०८/२०२० ते ३०/०८/२०२० रोजी श्री व्ही.एम.मानखैर , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, जालना यांनी स्वतःचे काम संभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळवे. 


वाचा : - श्री.पी.पी.बागुल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर, अंबड, 
यांचा दिनांक ०२ / ० ९ / २०२० ते ०५ / ० ९ / २०२० या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


कार्यालयीन आदेश 


जालना, २१ ऑगस्ट , २०२० . 


श्री एस.जी.वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./ (प्रशा)/३२५३/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे 
श्री.पी.पी.बागुल, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड , यांची दिनांक 
०२ / ० ९ / २०२० ते दिनांक ०५ / ० ९ / २०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ,रजेनंतर दिनांक ०६ / ० ९ / २०२० रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा 
फायदा , दिनांक ०१ / ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक ०७ / ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती के.एस.झंवर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०१ / ० ९ / २०२० ते ०२ / ० ९ / २०२० या ( ०२ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.पी.पी.बागुल हे सदरील अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबड , 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


। 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.पी.बागुल, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबड , म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


क्र ./ (प्रशा )/३३४८/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे श्रीमती 
के.एस.झंवर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना , यांना दिनांक 
०१ / ० ९ / २०२० व ०२ / ० ९ / २०२० या ( ०२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस.व्ही.निमसे, रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर, अंबड यांनी स्वतःचे काम संभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
कामकाज सांभाळावे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के.एस. झंवर ह्या सदरील वाढीव 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना , २ ९ ऑगस्ट , २०२० . 


उपरोक्त वाढीव अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के.एस.झंवर 
ह्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना, म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


श्री एस.जी.वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


१०८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . सोनोने, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


वाचा : - श्री . एस . व्ही . निमसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
अंबड , यांचा दिनांक १४ / ० ९ / २०२० ते १ ९ / ० ९ / २०२० या ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . सोनोने, हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , यांनी स्वतःचे कामकाजासह 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, ८ सप्टेंबर , २०२० 


क्र ./ ( प्रशा)/३४५२/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री . एस . 
व्ही . निमसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड, यांची दिनांक १४ / 
० ९ / २०२० ते १ ९ / ० ९ / २०२० या ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेपुर्वी दिनांक 
१२ / ० ९ / २०२० व १३ / ० ९ / २०२० आणि रजेनंतर दिनांक २० / ० ९ / २०२० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक ११ / ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ / ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . व्ही . निमसे, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . व्ही . निमसे, हे 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


श्री एस.जी.वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . डी . के . सोनोने, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , 
यांचा दिनांक १२/०८/२०२० ते २१/०८/२०२० या ( १० ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक १४ / ० ९ / २०२० ते १ ९ / ० ९ / 
२०२० पर्यंत श्री . पी . पी . बागुल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड आणि दिनांक १२ / ० ९ / २०२० व १३ / ० ९ / २०२० आणि दिनांक २० / ० ९ / 
२०२० रोजी श्रीमती एम . एम . चौधरी, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळावा . 


क्र ./ (प्रशा) / ३४०७/ २०२० - जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . डी . 
के . सोनोने, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , यांची दिनांक १२ / 
०८/२०२० ते दिनांक २१/०८/२०२० या ( १० ) दिवसांची परावर्तीत रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . सोनोने, हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , 
म्हणून काम करत राहिले असते . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, १० सप्टेंबर , २०२० . 


एस.जी.वेदपाठक , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . सोनोने, हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . डी . के . सोनोने, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद, 
यांचा दिनांक २२/०८/२०२० ते २ / ० ९ / २०२० या ( १२) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालाधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , स्वतःचे कामकाजासह अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , ८ सप्टेंबर , २०२० . 


श्री एस.जी.वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./( प्रशा ) /३४०८/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . 
डी . के . सोनोने, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद , यांची 
दिनांक २२/०८/२०२० ते दिनांक ०२ / ० ९ / २०२० या ( १२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१०८३ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश जालना , यांचा दिनांक १८ / ० ९ / २०२० ते १ ९ / ० ९ / २०२० या ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ( प्रशा ) / ३५३१ / २०२० - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना , यांना दिनांक १८ / ० ९ / २०२० ते १ ९ / ० ९ / २०२० या ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेपुर्वीच्या दिनांक १७ / ० ९ / २०२० व रजेनंतर दिनांक २० / 
० ९ / २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक १६ / ० ९ / २०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ / ० ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न . जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश जालना, म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे, हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक २५/०८/२०२० आणि २७ / 
०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० पर्यंत श्री . एस . व्ही . निमसे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड आणि दिनांक २६/०८/२०२० व ३०/०८/२०२० 
रोजी श्रीमती एम . एम . चौधरी, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
जालना, २५ ऑगस्ट , २०२० . 

स्वाक्षरीत , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना. 


१३ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री . आर . बी . पारवेकर, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना, यांचा दिनांक २४/०८/२०२० ते २८/०८/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त्त अर्जित रजेच्या कालाधीतील त्यांच्या न्यायालयांचे 
दिनांक १८ / ० ९ / २०२० व १ ९ / ० ९ / २०२० रोजीचे तातडीचे कामकाज श्री . 
एस . बी . को - हाळे, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
जालना आणि दिनांक १७ / ० ९ / २०२० व २० / ० ९ / २०२० रोजीचे तातडीचे 
कामकाज श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना , १६ सप्टेंबर, २०२० . 

श्रीमती एस . के . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./ ( प्रशा ) /३१६०/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री . आर . 
बी . पारवेकर, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना , यांना दिनांक 
२४/०८/२०२० ते २८/०८/२०२० पर्यंतची एकून ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेपुर्वी दिनांक २२/०८/२०२० व दिनांक २३/०८/२०२० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक २१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ ९ / ०८ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . पारवेकर, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सचिव, जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . पारवेकर , हे 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना म्हणून काम करतील. 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यांवी. 
जालना , २१ ऑगस्ट , २०२० . 


१२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे, दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड , यांचा 
दिनांक २५/०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ ( प्रशा)/३१९०/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे श्री . आर . 
आर . भद्रे, दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड , यांचा दिनांक २५/०८/२०२० 
ते २ ९ / ०८ / २०२० या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेनंतर दिनांक ३० / ०८ / 
२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक २४/०८/२०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


श्री . एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


१०८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना, यांचा दिनांक २७/०८/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना . म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . वेदपाठक, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश जालना , म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालाधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यांवी. 


जालना , २४ ऑगस्ट , २०२० . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


क्र ./ ( प्रशा )/३१७७/२०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे श्रीमती के . 
एस . झंवर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना , यांचा दिनांक 
२७/०८/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेपुर्वी दिनांक २६/०८/२०२० व रजेनंतर दिनांक ०१ / ० ९ / २०२० 
रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक २५/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ / ९ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर, 
ह्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


१६ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- श्री . एम . एस . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना , 
यांचा दिनांक २७/०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना. यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, २४ ऑगस्ट , २०२० . 


क्र ./ ( प्रशा )/ ३१७६ / २०२० - जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना, हे श्री . एम . 
एस . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना , दिनांक २७ / ०८ / 
२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेपुर्वी 
दिनांक २६/०८/२०२० व रजेनंतर दिनांक ३०/०८/२०२० रोजीचा शासकीय 
सुटीचा फायदा , दिनांक २५/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 
ते दिनांक ३१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्त मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


श्री . एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एस . कुलकर्णी, ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , 
जालना, म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना, यांचा दिनांक २५/०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० या 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री.एम . एस . कुलकर्णी, ह्या 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना , म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयांचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्र ./ ( प्रशा)/३१७५/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . एस . जी . वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना , यांचा दिनांक २५/०८/२०२० ते २ ९ / ०८ / २०२० या ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेनंतर दिनांक ३०/०८/२०२० शासकीय सुट्टीचा फायदा , 
दिनांक २४/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
३१/०८/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . जी . वेदपाठक, हे सदरील 


जालना, २४ ऑगस्ट , २०२० 


. 


श्री . एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१०८५ 


१७ 


अधिसूचना 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
3 मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ). 

. 


( कलम 11 ( 1 ) नुसार ) 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गंगाखेड यांचे 

कार्यालय, जिल्हा परभणी 


आणि ज्या अर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -4 मध्ये दिलेला आहे . 


( भूमीसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-2013 ) 


मौ . बनवस ता . पालम जि . परभणी येथील माजलगाव उजवा कालवा 


आणि ज्या अर्थी , कलम 43 च्या पोटकलम ( 1 ) अन्वये पुर्नवसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेलया प्रशासकाचा तपशिल 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-5 मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 


कि.मी. 125 ते 134 वरील धोंड मार्गस्थ धरणाच्या 


बांधकाम क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्याबाबत . 


त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 


जा.क्र .2020 / भूसंपादन / जा.क्र .2020 / भूसंपादन /मा.उ.का / कावि -218 
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई 


अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोटकलम-4 अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचा दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण-4 खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 ( 2013 चा 30 ) 


जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


याच्या कलम 3 च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण 11 / 2014 / प्र.क्र .77 / अ -2 , दिनांक 19 जानेवारी, 
2015 ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
3 च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील 500 हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 


परंतु, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


जमीन संपादित करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 


उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -11 च्या पोटकलम ( 5 ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, 2014 ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम -10 च्या उपनियम ( 3 ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 1 मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे. 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -2 मध्ये दिलेले आहे . आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम 11 च्या पोट कलम ( 1 ) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -3 च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी / उपविभागीय 


अधिकारी गंगाखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


१०८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन, २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


30 


135 


0.17 


अनुसूची-एक 
( जमिनीचे वर्णन ) 


31 


136 


0.42 


गाव :- मौ . 


बनवस 


तालुका-पालम 


जिल्हा- परभणी 


32 


137 


0.05 


अ.क्र . भूमापन किंवा गट / सर्वे क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये 


33 


138 


0.25 


1 


2 


0.05 


34 


139 


0.2 


2 


3 


6.5 


35 


144 


03 


3 


4 


13.5 


36 


148 


75 


4 


5 


2 


37 


149 


1 


5 


6 


136 


38 


305 


0.05 


6 


7 


139 


39 


651 


5 


7 


8 


0.13 


40 


652 


0.24 


8 


9 


0.37 


41 


653 


0.59 


9 


10 


0.42 


42 


654 


1.11 


10 


11 


0.77 


43 


655 


0.2 


11 


12 


441 


44 


656 


0.44 


12 


13 


1.55 


45 


657 


3 


13 


14 


14 


46 


658 


1.7 


14 


15 


0.06 


47 


659 


241 


15 


18 


75 


48 


660 


3.48 


16 


19 


0.96 


49 


661 


3.44 


17 


20 


783 


50 


662 


2.49 


18 


21 


3 


51 


663 


0.25 


19 


22 


12.5 


52 


664 


068 


20 


23 


125 


53 


665 


0.46 


21 


24 


0.15 


54 


666 


2.66 


22 


25 


0.94 


55 


667 


1.21 


23 


87 


0.15 


56 


668 


0.86 


24 


88 


04 


57 


669 


0.02 


25 


89 


0.6 


58 


670 


1.17 


26 


96 


0.7 


59 


671 


0.32 


27 


98 


0.5 


60 


672 


6.25 


28 


99 


0.65 


61 


673 


5.8 


29 


134 


0.06 


62 


674 


0.05 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१०८७ 


63 


678 


0.1 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . बनवस ता . पालम जि . परभणी येथील 


64 


680 


5 


माजलगाव उजवा कालवा कि.मी. 125 ते 134 वरील धोंड मार्गस्थ 


65 


681 


0.54 


धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ भूसंपादन 

अनुसूची-3 


66 


682 


3.5 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे: 


67 


730 


0.05 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक आहे . 


68 


731 


0.05 


69 


735 


006 


अनुसूची-4 
( पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश) 


70 


736 


0.78 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 


71 


737 


0.4 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


72 


740 


0.22 


दिनांक 13 मार्च, 2015 चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची 


73 


741 


0.12 


अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण -01 / 2015 / प्र.क्र .3 / अ -2 नुसार उक्त 


74 


747 


3.1 


अधिनियमाचे कलम -10 क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी 


75 


748 


089 


लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


76 


749 


0.42 


अनुसूची-5 
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल ) 


77 


750 


0.29 


78 


751 


0.8 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 


79 


752 


0.17 


अ ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात 


: - प्रशासक नियुक्तीची 


80 


753 


0.08 


आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 


आवश्यकता नाही. 


81 


754 


6.00 


ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


82 


: - निरंक 


645 


क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 


0.10 


नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 


83 


650 


0.05 


अधिसूचनेचा तपशिल 


84 


730 


0.05 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड 


85 


739 


0.05 


यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


एकुण क्षेत्र 


158.94 


दिनांक : - 01/10/2020 


ठिकाण : - गंगाखेड 


अनुसूची-2 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - मौ . बनवस ता . पालम जि . परभणी येथील माजलगाव 


स्वाक्षरीत 

( सुधीर पाटील ) 
उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड 

तथा समुचित शासन 


उजवा कालवा कि.मी. 125 ते 134 वरील धोंड मार्गस्थ धरणाच्या 


बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन करणे . 


१०८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


. 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेले आहे . 

शुक्रवार दिनांक ९ ऑक्टोंबर , २०२० : आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


१८ 

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
वाचा : 

१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ चे कलम ५१ . 

२. महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक 
एएमसी ५००७ / प्र.क्र .२५ / नवि ३२ दिनांक १० जुन २०० ९ . 

३. महाराष्ट्र शासन , राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अधिसूचना 
दिनांक २७.०३.२०१७ . 

४. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडील पत्र क्र . 
रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .७ / का -६ दिनांक ०८.० ९ .२०२० . 

५. अवर सचिव नगर विकास विभाग यांचेकडील पत्र कोरोना -२०२० / 
प्र.क्र .७६ /निव -१४ दिनांक ० ९ .० ९ .२०२० . 

६. या कार्यालयाचे पत्र क्र . २०२० / नपाप्र / अपोनि/ का -१ / टे-७/सिआर 
दिनांक १८.० ९ .२०२० . 

७. पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद कुंडलवाडी यांचा अहवाल क्र कुंनपा/ 
अपोनिवडणूक /निवडणूक / २०२० /निवडणूक / २०२० / १०८५ दिनांक ०१.१०.२०२० . 


आदेश 
क्र .२०२० / नपाप्र / अपोनि / का -१ / टे-७ /सिआर दिनांक ०७.१०.२०२०. 
ज्याअर्थी नांदेड जिल्ह्यातील कुंडलवाडी नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या 
पोटनिवडणुकीसाठी उक्त वाचा १ च्या अधिनियमातील तरतूदीनुसार व 
वाचा ४ व ५ मधील निर्देशानुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभाग यांचेकडील अधिसूचनेमधील निश्चित केलेल्या अध्यक्ष पदाच्या 
आरक्षाणानुसार, या कार्यालयाचे पत्र वाचा ६ अन्वये नगरपरिषद कुंडलवाडीमध्ये 
अध्यक्षपदाच्या पोटनिवडणूकीसाठी दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी आयोजित 
करण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये, पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी बिलोली यांनी वाचा ७ अन्वये सदर सभेमध्ये अध्यक्षाची निवड 
झाल्याबाबत , सभेचा कार्यवृत्तांत या कार्यालयास सादर केला आहे. 

त्याअर्थी मी , विपीन इटनकर जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा २ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याद्वारे असे जाहिर करतो की , नांदेड जिल्ह्यातील 
नगरपरिषद कुंडलवाडीमध्ये अध्यक्षपदाच्या पोटनिवडणूकीसाठी दिनांक 
०१.१०.२०२० रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार नगरपरिषदेच्या उर्वरीत कालावधीसाठी 
अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाचा प्रवर्ग 


१ . 


कुंडलवाडी 


सुरेखा नरेंद्र जिटटावार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : ०७.१०.२०२० 


डॉ . विपीन इटनकर ( भाप्रसे ) 

जिल्हाधिकारी , नांदेड 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २३ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन, २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


BY THE PRESIDENT, MUNICIPAL 

COUNCIL , UDGIR . 


अध्यक्ष नगर परिषद उदगीर यांजकडून 

जाहीर प्रगटण 


Under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 , 

The Development Plan of Udgir ( Here in after 
referred to as “ The said Development Plan ” ) Has been 
Sanctioned by the urban Development Department 
Notification number TPS 3711/ 1825 /CR - 177/2011 /UD 
30 Dated 03April , 2012 . 


जा . क्र . उनप / नरवि /१०७७० /दिनांक १४-०९ -२०२० :- महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम कलम ३७ ( १ ) अन्वये मंजूर विकास योजनेत 
किरकोळ फेरबदल करणेबाबत . 

विकास योजना, उदगीर ( यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून ओळखलेली) हि 
शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . - टीपीएस ३७११ /१८२५ / CR 
१७७ / २०११/ UD - ३० दिनांक ०३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे . 

उक्त विकास योजना आराखडयातील सर्व्हे नं . ३७८ मधील आरक्षण 
क्र .०४ सांस्कृतिक सभागृह , आरक्षण क्र . १७ बगीचा व आरक्षण क्र . १८ 
खेळाचे मैदान ह्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन प्राधिकरण 
यांचे मत आहे व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर नगर परिषद सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्र . २३२ दिनांक १३/०८/२०२० अन्वये घेण्यात आला आहे . 

यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही सूचना व 
हरकती द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत उदगीर 
नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 
सादर करण्याचा पत्ता : नगर परिषद उदगीर, 

मुख्यालय , 
हुतात्मा स्मारक समोर, नांदेड -बिदर रोड, उदगीर 

पिन - ४१३५१७ . 
उदगीर : दि . / / २०२० 


Whereas the Municipal Council Udgir have resolved 
in general body meeting dated 13/08/2020 Resolution 
No. 232 , for the minor modification in Reservation No. 4 
Cultural Centre , Reservation No. 17- Garden and 
Reservation No. 18 Primary school and playground in 
cluded in Survey No. 378 , Under Section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

So any one can suggest and object in writing within 
30 days from the Government Gazette Publication date 
towards president Municipal Council Udgir , 
Address : Nagar Parishad Udgir, Nagar Parishad 

headquarters , Near Hutatma Smarak , 

Nanded -Bidar Road , Udgir - 413 517 . 
Udgir: / / 2020 

President ,, 
Municipal Council, Udgir 


नगर परिषद 


अध्यक्ष , 
नगर परिषद , उदगीर . 


, 


औ . भाग- १ - अ -२३ 


७० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० : आश्विन , २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


७१ 


२ 


PARBHANI CITY MUNICIPAL 
CORPORATION PARBHANI. 


परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी यांजकडून 


PUBLIC NOTICE . 

. 


जाहीर सुचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 1966 परभणी शहराची 
सुधारित व वाढीव क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा) 


जा.क्र . पशमनपा / नरवि/ 245/ 2020 दिनांक 08-10-2020.- परभणी 
शहराची शहराची सुधारीत अधिक वाढीव क्षेत्राची विकास योजना शासनाने 
निर्णय क्र . टिपीएस-3199/ 130 / प्र.क्र .33/ 99 / नवि-30 दि . 30 / 09 / 
1999 अन्वये भागशः मंजूर केली असुन ती दि . 16/12/1999 पासुन 
अंमलात आली आहे . तसेच पुर्नप्रसिध्द क्षेत्राची विकास योजना शासनाने 
निर्णय क्र . टिपीएस-3199 / 130/ प्र.क्र .111 ( अ)/ 2001/ नवि-30 दि . 24 / 
08/2009 अन्वये मंजुर केली असुन ती दि . 16/10/20019 पासुन 
अंमलात आलेली आहे . 


( Declaration of intention to Prepare the Development 
Plan of Parbhani revised + Additional area as per 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. ) 

O. No. PCMC /PBN / 245.- The Development Plan 
of Parbhani ( R + AA ) is sanctioned partly vide Govt. 
Resolution No. TPS 3199 /130 /CR - 33 / 99 /UD - 30 Dated 
30 / 09 /1999whichcame into force fromdate 16/12/1999 . 
The Republished development plan of Parbhani ( R + AA ) 
is sanctioned vide Govt Resolution No. TPS 3199 / 130 / 
CR- 111( A )/ 2001/ UD - 30Dated 24/08/2001 which camc 
into force from date . 16/10/2001 . 


परभणी शहर महानगरपालिकेने ठराव क्र . 213 दि . 26/08/2019 
अन्वये परभणी महानगरपालिकेच्या ( सुधारित + वाढीव क्षेत्र) अधिकार 
क्षेत्रासाठीची विकास योजना सुधारित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 38 सह कलम 23 ( 1 ) अन्वये 
इरादा जाहीर केला आहे . 


Parbhani city Municipal Corporation vide resolution 
No. 213 Dt . 26/08/2019 has declared its intention to pre 
pare the Development plan of Parbhani City Municipal 
Corporation (Revised + Additional area ) for the area 
within the Parbhani Municipal Corporation limit as per 
thcof provisions of section 38 , with the Section 23 ( 1 ) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
A 

copy of plan showing the area for which Develop 
ment plan ( Revision + Additional area ) is to be prepared 
kept open for inspection of the public on all working 
days during office hours in the office of the Parbhani 
City Municipal Corporation Parbhani as required u / s 23 
(( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town plannning Act 
1966 . 


परभणी शहर महानगरपालिकेच्या अधिकार कक्षेतील त्या क्षेत्राचा नकाशा 
परभणी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात सुट्टीच्या दिवस खेरीज कार्यालयीन 
वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 23 
पोट कलम-( 2) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे . 


ज्या नागरिकांना नियोजित विकास योजना तयार करणेबाबत काही 
सुचना / हरकती असतील तर त्यांनी हि सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिध्दीच्या तारखेपासून 60 ( साठ ) दिवसाचे आत महानगरपालिका परभणी 
यांचे कार्यालयात लेखी स्वरुपात द्याव्यात म्हणजे परभणी शहर महानगरपालिका 
त्यांचा योग्य तो विचार करेल . 


Those persons who wish to give suggestions and ob 
jections to the proposed Development plan (Revision + 
Additional area) which should be communicated to 
Parbhani City Municipal Corporation in writing within 
60 ( Sixty) days from the date of publication of this no 
tice in the Offical Gazette which shall be considered by 
the Parbhani City Municipal Corporation Parbhani. 


स्थळ : परभणी 


दिनांक 


Parbhani : 


: 


/ 2019 


// 2019 


/ 


आयुक्त 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


महापौर , 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


Commissioner , 
Parbhani City Municipal 
Corporation Parbhani. 


Mayor,, 
Parbhani City Municipal 

Corporation Parbhani. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


